वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२४ स्थित अंतिम 
ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. कृषिआ-३३२४/प्र.क्र.९२/१६ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० मे, २०२४ 


वाचा :- १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१६/ 
प्र.क्र.२८१/बारा, दि. २१.०६.२०२१ 
२) शासन परिपत्रक क्र.कृषिआ-१०२३/प्र.क्र.९९/१६-अ, दि.०२.०५.२०२३ 
रोजीचे शासन परिपत्रक 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृ.आ/ज्येसु/वप्रअ/२०२४/२३१७/आस्था-१, 
दि.१८.०१.२०२४ 


परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २१.०६.२०२१ च्या शासन 
अधिसूचनेन्वये शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांची ज्येष्ठतासुची प्रत्येक वर्षी तयार करणे 
व प्रसिध्द करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.२ च्या शासन 


परिपत्रकान्वये वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गाची दि.०१.०१.२०२३ स्थित अंतिम 
ज्येष्ठतायादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ या संवर्गात सन २०२३ मध्ये (दि.०१.०१.२०२३ ते 
दि.३१.१२.२०२३) सरळसेवा अथवा पदोन्नतीने एकही अधिकारी नव्याने रुजू झालेले नाहीत, 
त्यामुळे या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२४ स्थित अंतरिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याची 
आव्यकता नाही. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२३ स्थित 
अंतिम ज्येष्ठता यादीच दि.०१.०१.२०२४ स्थित अंतिम ज्येष्ठता यादी म्हणून कायम राहणार 
आहे. तद्नुषंगाने या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२४ स्थित अंतिम ज्येष्ठता यादी सोबत जोडलेल्या 
प्रपत्र-अ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. आयुक्त (कृषि) यांनी सदर अंतिम ज्येष्ठतायादी सर्व संबंधीत वरिष्ठ प्रशासकीय 


अधिकारी, गट-अ संवर्गामधील अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या 
अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृषिआ-३३२४/प्र.क्र.९२/१६ अ 


४. सदर ARMA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७""/.॥8॥॥8॥/9901॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०५१०११३३२८७८०१ असा 
आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

RO H | DAS B U D H A ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=cbb8829235745abd4400f25653c09fa67e73640a5888c5 
10c5bce0d96312b642, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=09421AB7DB5D473A27D4F6065F22108CD842EE 
KH O KA | F DC5FD365BDA7137185FB38E7CC, cn=ROHIDAS BUDHA 

KHOKALE 

Date: 2024.05.10 11:47:47 +05'30' 


(रोहिदास खोकले) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
) सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
) 
) 
) 


AD 


Cc AN 


o~ 


उपसचिव (१६ अ कार्यासन) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी 
७) निवडनस्ती/१६ अ कार्यासन. 


पु 


-८४) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृषिआ-३३२४/प्र.क्र.९२/१६ ओ 


१. संवर्गाचे नाव 


२. वेतनश्रेणी 


: महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा गट-अ वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी 


: 5-२३ - ६७७००-२०८७०० 


परिशिष्ट तीन 


३. दि.०१ जानेवारी २०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२३ ते 39.92.2023 या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्यांचे नाव ।संबंधित | जन्म दिनांक । प्रवर्ग | प्रत्यक्षरुजू | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक शेरा 
क्रमांक पदावरील दिनांक दिनांक दिनांक अर्हता 
नियुक्‍ती 
चा मार्ग 
[haart ae 3 |: 388 | ५ ei, SOs ।| ८ ९ a a 
दि हिं श्री.राजेश पोपटराव | पदोन्नती | २३.१०.१९७६ | खुला | ०९.११.२०२० | ०९.११.२०२० | ३१.१०.२०३४ | बी.एस्सी 
जाधव (रसायनशा 
सरो 
Q Q. श्री.ज्ञानचंद्र पदोन्नती | 29.04.9804 | खुला | 24.09.2029 | 24.09.2029 | 39.04.2033 | एम.एस्सी. | विविध न्यायालयात 
मोरोतीराव गित्ते (मायक्रो) प्रलंबित 
बी.ळीब याचिकांमधीळ अंतिम 
निकालाच्या अधीन 
राहून 
दि.२६.०७.२०२१ 
पासून तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


